गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद 
क्र.११४/२०१० मधून सत्र न्यायालय, २७ वे 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल खटला 
क्र.२२/२०१२ मध्ये विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड. श्री 
प्रकाश शेट्टी यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१२/प्र.क्र.-८०/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक: ८ मे, २०१२. 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१२/ए.एस.३८/डी-चौदा, 
दिनांक १०.०४.२०१२. 


शासन निर्णय :- गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद क्र. ११४/२०१० (भायखळा पोलीस ठाणे 
गु.नों.क्र. २२६/२०१०) कलम १२०(ब) भा दं वि सह ३(१)(क), ४(२)(अ), ९ शासकीय गुपिते 
अधिनियम १९२३ मधून सत्र न्यायालय, २७ वे न्यायालय, मुंबई येथे दाखल खटला क्र.२२/२०१२ 
मध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रकाश शेट्टी यांची विधी व न्याय 
विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १०.०४.२०१२ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


रै. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.प्रकाश शेट्टी यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी 
फी रु. १०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 
प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही 
प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 

2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 


अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

8. याबाबतचा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८. 
राज्य मुख्यालय 'पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस -. आस्थापना - (२०५५ ००९७) 7 २८ 
व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


द्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४५/१२/व्यय-७, दिनांक 
२३.०४.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत ae. 


&. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०५०८१०५११८२३००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ट्र 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

, निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

« विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

» वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

. अँड.श्री.प्रकाश शेट्टी, अ/७०१, महावीर प्लॅटीनम, घाटकोपर- मानखुर्द लिंक रोड, इंडीयन 
ऑईल नगर जवळ, छेडा नगर, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१. 

. निवड नस्ती (पोल-१०) 


‘Amanisha\GR06.lwp Page 2 of 134 


